मोटार वाहन विभागांतर्गत १३ परिवहन 
कार्यालयांकरिता ऑटोमोटीव्ह रिसर्च 
SHRM ऑफ इंडीया,पुणे यांचेमार्फत 
वाहन निरीक्षण आणि परीक्षण केंद्र 
(Inspection and Certification Centre) 
स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६२१/प्र.क्र.१५१/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ जून २०२१ 


वाचा :- 
१) जनहित याचिका क्र. २८/२०१३ मधील मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे दि. १८.०२.२०१६ 
रोजीचे आदेशा 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२, 
दि.२३.०६.२०२० 
३) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र: पआका /वाहन निरीवपरिकेंद्र/का१०/ 
२०२१/जा.क्र.६४१७, दि.१४.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

जनहित याचिका क्र.२८/२०१३ (श्रीकांत कर्वे वि.महाराष्ट्र शासन) मध्ये मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांनी दि.१८.०२.२०१६ रोजी शासनाने विविध ठिकाणी स्वयंचलित तपासणी केंद्र ( Automated 
Testing Centers) स्थापन करावेत असे आदेशा दिले होते. त्यानुषंगाने मोटार वाहन विभागाच्या १३ 
परिवहन कार्यालयांसाठी ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएडान ऑफ इंडीया,पुणे या केंद्रीय मोटार वाहन 
नियम, १९८९ च्या नियम १२६ अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थेमार्फत वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 
(Inspection and Certification Centre) स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई (पश्चिम), नांदेड, लातूर, नागपूर(ग्रामीण) आणि उप 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सातारा,बुलढाणा,श्रीरामपूर,वाशिम,अकोला,परभणी, सोलापूर, 
बारामती व अंबेजोगाई या १३ परिवहन कार्यालयांसाठी ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएहन ऑफ 
इंडीया,पुणे यांचेमार्फत वाहन निरीक्षण आणि परिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास, त्यासाठी ऑटोमोटीव्ह 
Red असोसिएहन ऑफ इंडीया,पुणे या संस्थेने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास व त्यासाठी 
येणा-या रु.१५१,८६,२५,०००/- (रुपये एकशे एकावन्न कोटी शाहाऐंशी लक्ष पंचविस हजार waa) 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचा एकत्रित तपशिल खालीलप्रमाणे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६२१/प्र.क्र.१५१/परि-४ 


अ. क्र. कार्यालयाचे नाव रक्‍कम (रु. लक्ष) 
aa प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,मुंबई (TA) | रु.१३६७.२५ 
2 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड रु.१२८७.२५ 
3 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातूर रु.१२८७.२५ 
४ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर रु.१२८७.२५ 

(ग्रामीण) 
५ उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,सातारा रु.१२८७.२५ 
g उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,बुलळढाणा । रु.१२८७.२५ 
9 उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,श्रीरामपूर | रु.१२८७.२५ 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाशिम रु.८६०.२५ 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,अकोला रु.८६०.२५ 

१० उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, परभणी रु.८६०.२५ 
११ | उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,सोलापूर । रु.१३६७.२५ 
१२ | उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,बारामती । रु.१२८७.२५ 
१३ उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,अंबेजोगाई । रु.८६०.२५ 


एकुण 


रु.१५१८६.२५ 


प्रकल्प अंदाजीत किंमतीचा (Estimated Project 005) प्रकल्पनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे :- 
i) मुंबई (पश्चिम) ॥) सोलापूर 


Sr. No. Particulars Amount 
(Rs. In Lakhs) 
1 Creating suitable building and infrastructure at the site for 4 lane 450.00 
operation 

2 Equipment for four lanes with two years warranty and five years 360.00 
AMC (Comprehensive) 

3 Utility Cost (DG sets, Compressor, furniture, air-condition, etc) 92.00 

4 Lane Management software including connectivity of test centre 130.00 
to department data base 

5 Project Management fees 42.25 

| 6 | Operation Cost 250.00 

7 Garage Auditing (approx. 25 nos around the test Centre) 25.00 

Pe Six audit during operation (2 years) of the Centre 18.00 

Total 1367.25 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६२१/प्र.क्र.१५१/परि-४ 


॥)नांदेड, iv) लातूर,४) नागपूर (ग्रामीण),/)सातारा, vil) बुलढाणा,५॥॥)श्रीरामपूर, ix) TREAT 


Sr. No. Particulars Amount 


(Rs. In Lakhs) 


1 Creating suitable building and infrastructure at the site for 3 lane 450.00 
operation 

2 Equipment for four lanes with two years warranty and five years 280.00 
AMC (Comprehensive) 

3 Utility Cost (DG sets, Compressor, furniture, air-condition, etc) 92.00 
Lane Management software including connectivity of test centre 130.00 


to department data base 


5 Project Management fees 42.25 
| 6 | Operation Cost 250.00 
7 Garage Auditing (approx. 25 nos around the test Centre) 25.00 
| 8 | Six audit during operation (2 years) of the Centre 18.00 

Total 1287.25 


x) वाशिम, xi) SHYT, xii) परभणी;॥) अंबेजोगाई 


Sr. No. Particulars Amount 


(Rs. In Lakhs) 


1 Creating suitable building and infrastructure at the site for 2 lane 300.00 
operation 

2 Equipment for four lanes with two years warranty and five years 200.00 
AMC (Comprehensive) 

3 Utility Cost (DG sets, Compressor, furniture, air-condition, etc) 50.00 

4 Lane Management software including connectivity of test centre 100.00 


to department data base 


5 Project Management fees 42.25 
| 6 | Operation Cost 125.00 
i Garage Auditing (approx. 25 nos around the test Centre) 25.00 
| 8 | Six audit during operation (2 years) of the Centre 18.00 

Total 860.25 


२. उपरोक्तमान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
) प्रस्तुत केंद्र स्थापन करण्यास कार्यालयाकडे स्वमालकीची पुरेशी जागा उपलब्ध आहे याची 
खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६२१/प्र.क्र.१५१/परि-४ 


॥) प्रस्तुत केंद्र महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे जागेवर स्थापन करावयाचे 
असल्यास, त्या जागेसंदर्भात महामंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, जागेसंदर्भात अटी व शर्ती असल्यास 
त्यास शासन मान्यता घेणे आवड्यक राहील. 

ii) जागेच्या वापरातील बदलाबाबत आवड्यक तेथे स्थानिक प्रधिकरणाची पूर्व मान्यता घेण्यात 
यावी. 

iv) केंद्र स्थापन करण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने विहीत केलेल्या प्रक्रियेनूसार 
निविदा प्रक्रिया राबवावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च रस्ता सुरक्षा निधीसाठी परिवहन आयुक्‍त यांचे नावे असणा-या स्वीय 
प्रपंची खाते (PLA) क्र.०१५१४८०१०४१ (Code ॥९०.२१६७) मधून करण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण 
समितीच्या दि.०३.०३.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
आहे. 

च. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१७४४०४७४२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
HANMANT KADAM 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 

) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


A 


CSC 0८ w 


4 

सह परिवहन आयुक्त (रस्ता सुरक्षा Hel) ASRS राज्य,मुंबई 

परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नांदेड/लातूर/नागपूर/सातारा/बुलढाणा/अहमदनगर/वाशिम/ अकोला/ 
परभणी/सोलापूर/पुणे/बीड 

११) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,मुंबई (पश्चिम)/नांदेड/लातूर/नागपूर(ग्रामीण) 

१२) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,सातारा/बुलढाणा/श्रीरामपूर/वाशिम/अकोला/परभणी/ सोलापूर/ 
बारामती/अंबेजोगाई 

१३) निवडनस्ती- (परि-४). 


nN SG & 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


